रस्ता सुरक्षा निधीसाठी जमा व खर्च 
करण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडणे 
व संगणक सांकेतांक मंजूर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०९१६/प्र.क्र. ४५८ /परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २१ ऑक्टोबर, २०१६ 

वाचा :- 

) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३२४/परि-२, दिनांक १ सप्टेंबर, २०१६ 

२) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०९१६/प्र.क्र. ४५८ /परि-२, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१६ 


Ee) 


शासन निर्णय:- 

रस्ता सुरक्षा निधीकरिता जमा व खर्चाचे नविन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबतचा शासन निर्णय उपरोक्त 
संदर्भाधीन क्र.२ मधील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आला आहे. तथापि, काही BEAMS प्रणालीच्या 
तांत्रिक कारणामुळे संगणक सांकेतांक वित्त विभागाकडून प्राप्त झाला नसल्याने सदर शासन निर्णयामध्ये संगणक 
संकेतांक (CRC) ह्या संदर्भात आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहेत असे नमूद करण्यात आले होते. आता 
रस्ता सुरक्षा निधीकरिता उघडण्यात आलेल्या नवीन लेखाशिर्षाकरिता संगणक सांकेतांक वित्त विभागाने उपलब्ध 
करुन दिलेला आहे. त्यानुसार शासन समक्रमांकित दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१६ च्या शासन निर्णयात संगणक 
सांकेतांक समाविष्ट करण्यात येत असून रस्ता सुरक्षा निधीसाठी उघडण्यात आलेले नवीन लेखाशिर्ष 
खालीलप्रमाणे वाचावे:- 


अ.क्र तपशील ळेखाशिषं 
१ | महसूली जमा ००४१, वाहनावरील कर 

१०२ राज्य मोटार वाहन कराधान अधिनियमान्वये जमा रकमा 
(०१) राज्य मोटार वाहने कराधान अधिनियमान्वये जमा रकमा 
(०१) (०६) रस्ता सुरक्षा निधी (00890948) 

२ महसूली खर्च मागणी क्र.बी-३ 

२०४१, वाहनांवरील कर 

(००) ००१, संचालन व प्रशासन 

(०१) परिवहन आयुक्‍त 

(०१) (०९) रस्ता सुरक्षा निधी (२०४१०५६४) 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०९१६/प्र.क्र. ४५८ /TR-2 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१०२११७०८१८७०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tikamdas N 


fed Py 
Ti ka mM d a S N ee वा Of 


Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Shikharame wee 


Date: 2016.10.21 17:35:58 +05'30' 


(टि.न.शिखरामे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


भन 
fall 
-0 ७ 


मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय,मुंबई-३२ 

मा.अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय,मुंबई-३२ 
मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
मा.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
मा.प्रधान सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
मा.प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
मा.प्रधान सचिव, महसूल विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
मा.प्रधान सचिव, वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
मा.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१, मुंबई 
मा.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत) महाराष्ट्र -२, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

अध्यक्ष, परिवहन प्राधिकरण (सर्व) 

सदस्य, परिवहन प्राधिकरण (सवी 

सदस्य सचिव, परिवहन प्राधिकरण (सवी 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी 

निवडनस्ती (परि-२). 


2 £ & & £ £ ७ ८२ 2 २2 


त्व 
ae 
Se wee Se Ime PUL EC CN 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 


१६ 
१७ 
4¢ 


१९ 


पुष्ठ २ पैकी २ 


